RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग 


चार - अ 


वर्ष २, अंक ११ ] 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठे १६ 


बुधवार , मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४, शके १९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ एप्रिल २०१६ 


१ . 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक रापोसे -२२१५ / प्र.क्र . १०५ / पु.बां.क्र . १/ पोल-१( अ).- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि यासंबंधीचे अस्तित्वात असलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करून , महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील श्वान विभागातील “ मुख्य श्वान अध्यापक / पोलीस उप अधीक्षक ( श्वान 
पथक ), ” या पदाच्या सेवाभरतीचेविनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत , जसे : 

या नियमांना “मुख्य श्वान अध्यापक / पोलीस उप अधीक्षक ( श्वान पथक ) ( गट - अ) पदाचे सेवाप्रवेश नियम, २०१६ ” असे संबोधण्यात 
यावे. 

महाराष्ट्र पोलीस दलातील “मुख्य श्वान अध्यापक / पोलीस उप अधीक्षक (श्वान पथक ) ” या पदावर “पोलीस निरीक्षक (श्वान 
अध्यापक ) ” या पदावर किमान तीन वर्षेनियमित सेवा झालेल्या पात्र उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्ती 
करण्यात येईल . 

या पदावर नियुक्त (नियम -२ नुसार ) केलेली व्यक्ती विभागीय परीक्षा व शासनाने नेमून दिलेल्या हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच 
उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्या परीक्षा, त्यासंबंधीच्या नियमानुसार उत्तीर्ण होणे आवश्यक 
राहील . 

या पदावर नियुक्त (नियम -२ नुसार ) करण्यात आलेल्या व्यक्तीने माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक अर्हतेबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. 


२ . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चारूशीला तांबेकर , 
शासनाच्या सह सचिव . 


( १) 


भाग चार- अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 26th April 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

NO . SPS. 2215 /CR - 105 /RE . CR -01/Pol 1- A.— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to the article 309 of Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
following rules regulating recruitment to the post of Chief Dog Master/Deputy Superintendent of 
Police (Dog Squad ) (Group - A ), in the Dog Unit of Maharashtra Police , under the Home Department, 
Government of Maharashtra namely : 

1. These Rules may be called Chief Dog Master/Deputy Superintendent of Police (Dog Squad ) 
(Group - A ), in the Dog Unit of Maharashtra Police (Recruitment) Rules, 2016 . 

2. Appointment to the post of Chief Dog Master /Deputy Superintendent of Police (Dog Squad ), 
in the Dog Unit of Maharashtra Police shall be made, 

by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from amongst 
the person holding the post of Police Inspector (Dog Squad ) and having a minimum three 
years of regular service in the post. 

3. A person appointed to the post (mentioned in Rule 2 ) shall be required to pass the 
Departmental Examination , if any and examination in Hindi and Marathi according to the rules 
made in that behalf, unless he has already passed or has been exempted from passing those 
examinations. 

4. A person appointed to the post (mentioned in Rule 2 ) should possess a certificate in 
Computer Operation as prescribed by the Directorate of Information Technology , Government of 
Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHARUSHILA TAMBEKAR , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५, २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


३ 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरु 

चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


१ . 


; 


“ 


३ . 


. 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक रापोसे-४८०८ /प्र.क्र . १२३ /पु.बां.क्र . ७ /पोल-१( अ).- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि यासंबंधीचे अस्तित्वात असलेले सर्वविद्यमान नियम, आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करून, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारितील पोलीस उप अधीक्षक , बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी) / सहायक पोलीस 
आयुक्त , बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी ) या पदाच्या सेवाभरतीचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत, जसे 

सदर नियमांना “ पोलीस उप अधीक्षक , बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी) / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी ) या 
पदांचे ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१६ ” असे संबोधण्यात यावे . 
२ . या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( अ ) “ पदवी ” म्हणजे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी 
( ब ) “ विभाग ” म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग ; 
( क ) “ संचालक " म्हणजे पोलीस संचालक , बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
( ड ) “ महासंचालक ” याचा अर्थ पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई ; 
( इ ) शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 

पोलीस उप अधीक्षक , बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी) / सहायक पोलीस आयुक्त , बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी) ” या पदावरील 
नियुक्ती, खालील मार्गाने करण्यात येईल : 

( अ ) “ पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश ( अभियांत्रिकी ) ” या पदावर किमान तीन वर्षे नियमित सेवा झालेल्या पात्र उमेदवारांमधून 
ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येईल . 
( ब ) नामनिर्देशनाद्वारे खालील नमूद अटींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांमधून 

( एक ) वयोमर्यादा - वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 
परंतु, शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्चतम वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 
( दोन ) शारीरिक पात्रता : 
( अ ) पुरुष उमेदवार : उंची किमान १६३ से.मी. आणि 

छाती किमान ७ ९ से.मी. ( न फुगवता ) ; 
( ब ) स्त्री उमेदवार : उंची किमान १५५ से.मी. 
( तीन ) शैक्षणिक पात्रता : 

( अ) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेली कम्युनिकेशन अभियांत्रिकीमधील पदवी ; अथवा 
( ब ) इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीमधील पदवी ; अथवा 

( क ) कम्युनिकेशन अभियांत्रिकीमधील पदवी. 
( चार ) अनुभव . शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी संस्थांमधील रेडिओ आणि टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील किमान 
तीन वर्षांचा पर्यवेक्षीय कामाचा अनुभव . 
नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीचे प्रमाण १ : १ राहिल . 

नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथेकिंवा संचालक, बिनतारी संदेश , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांनी नेमून दिलेल्या कोणत्याही ठिकाणी सहा महिन्यांचे पोलीस दलाचेप्राथमिक प्रशिक्षण आणि विहित परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहिल. 


- 


४ . 


५ . 


भाग चार - अ -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


. 


विहित कालावधीमध्ये प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण न केल्यास, ते सेवा समाप्त करण्यास पात्र राहतील. तसेच त्यांनी पहिल्या संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण 
करू शकले नाही , तर त्यांना आणखी एक संधी विहित परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकरिता देण्यात येईल . या संधीमध्येही ते विहित परीक्षा उत्तीर्ण न 
झाल्यास , त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल . 


७ . 


. 


६ . नियम क्र . ३( ब ) मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचा परिविक्षा कालावधी दोन वर्षांचा राहिल . 
परिविक्षा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढला जाऊ शकतो. सदर व्यक्तीने या पदाकरिता विहित केलेल्या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 

आणि परिविक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या पदावर नियुक्त व्यक्तीने विहित प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण न केल्यास 
किंवा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती या पदासीठी पात्र नसल्याचे आढळून आल्यास, त्यांची सेवा समाप्त करण्यात 
येईल . 

या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती शासनाने नेमून दिलेल्या हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाली नसेल , किंवा या परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्या परीक्षा, त्यासंबंधीच्या नियमानुसार उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेले 
संगणक अर्हतेबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील . 

या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपिल ) नियम , १९ ७ ९ 
, आणि शासन तसेच पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी वेळोवेळी विहित केलेले नियम आणि आदेश लागू राहतील. 
१० . 

या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीस पात्र राहील . 


८ . 


९ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चारुशीला तांबेकर , 


शासनाच्या सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


G 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 26th April 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SPS . 4808 /CR - 123 /Re.CR -7 /Pol 1 - A.— In exercise of the powers conferred by the proviso 
to the article 309 of Constitution of India , and in supersession of all existing rules and orders 
issued in this behalf and in force in the State or any part thereof, the Governor of Maharashtra 
is hereby pleased to make following rules regulating recruitment for the post of Deputy 
Superintendent of Police, Wireless (Engineering) / Assistant Commissioner of Police , Wireless 
(Engineering), in the State of Maharashtra namely : 

1. These Rules may be called “ Deputy Superintendent of Police , Wireless (Engineering)/ 
Assistant Commissioner of Police, Wireless ( Engineering ), (Recruitment ) Rules, 2016.” 

2. In these rules, unless the context requires otherwise ; 
( a ) “ Degree ” means a degree of statutory University ; 
(b ) “ Department” means Home Department,Government of Maharashtra ; 
(c ) “ Director” means the Director of Police Wireless, Maharashtra State . Pune; 
( d ) “ Director General” means the Director General of Police, Maharashtra State , Mumbai ; 
( e ) “ Government” means the Government of Maharashtra ; 

3. Appointment to the post of Deputy Superintendent of Police , Wireless (Engineering ) / 
Assistant Commissioner of Police, Wireless (Engineering ), in the State of Maharashtra shall be 
made either , 

( A ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject of fitness from 
amongst the persons holding the post of Police Wireless Inspector ( Engineering) in the Police 
Wireless Section of the Government ofMaharashtra having not less than three years of regular 
service in that post; or 
( B ) by nomination from amongst candidates who fulfill following conditions : 

(i) Age Limit. — are not more than thirty -five years : 

Provided that , the age limit may be relaxed upto five years in case of candidates who 
are already in the service of Government. 
( ii) Physical Measurement : 

( a ) For Male Candidates : Height minimum 163.00 cms. and Chest minimum 
79.00 cms (without expansion ) ; 

(6 ) For Female Candidates : Height minimum 155.00 cms. 
(iii) Educational qualification : 

(a ) Possess degree in Electronics and Telecommunication Engineering ; or 
(6 ) Degree in Electronics Engineering ; or 

(c ) Degree in Communication Engineering ; 
( iv ) Experience : Possess Supervisory experience in Radio and Telecommunication 
field in Government or SemiGovernment or Private Organization for not less than three 

years . 
4. Appointment to the post (mentioned in Rule 3) by promotion and nomination shall bemade 
in the ratio of 1 : 1 . 

5. A person appointed by nomination to the post shall be required to complete the six month 
basic Training Course successfully at Maharashtra Police Academy, Nashik and / or at any place 


: 


: 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४, शके १ ९ ३८ 


nominated by the Director and shall be required to pass the prescribed Examination . If he does not 
complete the training successfully he shall be liable to be terminated from service. Also if he does 
not pass the examination in first attempt , he shall be given onemore chance to pass the prescribed 
Examination , failing which he shall be liable to be terminated from the service . 

6. A person appointed to the post [mentioned in rule 3( B )] by nomination shall be on probation 
for a period of two years. The probation period may be extended maximum up to one year . He shall 
be required to pass the Departmental Examination prescribed for the post and complete the probation 
period successfully . If he does not complete probation period successfully or does not pass the 
prescribed departmental examination or is not found suitable for the post, then he shall be liable to 
be terminated from the service . 

7. A person appointed to the post shall be required to pass examinations in Hindi and Marathi 
according to the prescribed rules in that behalf unless has already passed or has been exempted 
from passing those examinations. 

8. A person appointed to the post (mentioned in Rule 3 ), shall be required to possess a certificate 
in computer operation as prescribed by the Directorate of Information and Technology ,Government 
of Maharashtra . 

9 . A person appointed to the post shall be governed by Maharashtra Police Act, 1951, 
Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules , 1979 and similar other rules or orders 
prescribed by Government and the Director General of Police, Maharashtra State , Mumbai from 
time to time. 


10 . 

A person appointed to the post shall be liable for transfer anywhere in the State of 
Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CHARUSHILA TAMBEKAR , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 7th May 2016 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE OF PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 

No. PSA - 1216 /CR - 3 /SPL - 3 ( A ).— Whereas by Order No.PSA - 1216 /CR - 3 /SPL - 3 ( A ) dated the 
19th March 2016 (hereinafter referred to as “ the said Detention Order" made under sub -section 
( 1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities 
Act, 1974 (52 of 1974 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”), the Principal Secretary ( Appeals 
and Security) to the Government of Maharashtra , Home Department, specifically empowered 
under Section 3 ( 1) of the said Act vide Order No. MIS - 2014 / CR -89 /SPL - 3 ( A ) dated 7th November 
2014 , as the Detaining Authority directed that the person known as Shri Vijay Subbanna Poojary 
ordinarily residing at 1001, Tower No.8 , Orchard Residency , Behind R City Mall, LBS Marg , 
Ghatkopar , Mumbai 400 086 be detained . 

And whereas, the Government of Maharashtra has reasons to believe that said Shri Vijay 
Subbanna Poojary in respect of whom the said Detention Order have been made has absconded 
or is concealing himself so that the said Detention Order cannot be executed . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1 ) of section 7 
of the said Act , the Government of Maharashtra , hereby directs said Shri Vijay Subbanna Poojary 
to appear before the Deputy Commissioner of Police , P.C.B. / C.I.D., Mumbai, at his office situated 
at Stone Building, 2nd Floor , Picket Road , Near L. T. Marg Police Station , Fort , Mumbai 400 002 
between 10-00 a.m. and 5-00 p.m. on any working day within thirty days from the date of 
publication of this order in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


T. V. MAHAJAN , 
Under Secretary to Government . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मे २०१६ 

अधिसूचना 


- 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक सीडीएम -२०० ९ / प्र.क्र . २९९ /विशा- ८.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी 
आणिबाणी सेनास्तंभ , अतिरिक्त नियंत्रक , नागरी संरक्षण, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उपनियंत्रक , नागरी संरक्षण गट " अ " आणि कनिष्ठ 
प्रशासिक अधिकारी , प्रशासकीय अधिकारी , प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक , वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक गट “ ब ” सेवा प्रवेश 
नियम , १९९ ७ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहेत : 

१ . या नियमांना गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ , 
अतिरिक्त नियंत्रक , नागरी संरक्षक , वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उप नियंत्रक , नागरी संरक्षण गट " अ आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी , 
प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक उप नियंत्रक गट “ ब ” सेवा प्रवेश ( सुधारणा) नियम, २०१६ 
असे म्हणावे. 

२ . गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ , अतिरिक्त 
नियंत्रक , नागरी संरक्षण, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उप नियंत्रक , नागरी संरक्षण गट " अ " आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय 

अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक गट “ ब ” सेवा प्रवेश नियम , १९९ ७ ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम ३ मध्ये खंड ( क ) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी " ५ वर्षांपेक्षा ” हा 
मजकुर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य नियमांच्या नियम ४ मध्ये, खंड ( क ) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी “५ वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल . 


. 


३ . 


४ . 


मुख्य 

नियमांच्या नियम ६ मध्ये, खंड ( ब ) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ ५ वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . निकम , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


8 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajgur Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 11th May 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. CDM -2009 /C.R.299 /SPL -8.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Controller , State Mobile Civil Emergency Column, the 
Additional Controller of Civil Defence , the Senior Staff Officer , the Deputy Controller of Civil 
Defence in Group ‘ A ’, the Junior Staff Officer , the Administrative Officer, the Staff Officer , the 
Communication Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group B in 
the offices of the Directorate of Civil Defence , Home Department, Recruitment Rules , 1997 , 
namely : 

1. These rules may be called the Controller , State Mobile Civil Emergency Column, the 
Additional Controller of Civil Defence , the Senior Staff Officer, the Deputy Controller of Civil 
Defence in Group ‘ A ’, the Junior Staff Officer , the Administrative Officer , the Staff Officer , the 
Communication Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group B in the 
offices of the Directorate of Civil Defence , Home Department, Recruitment (Amendment) Rules , 
2016 . 


2. In rule 3 of the Controller , State Mobile Civil Emergency Column, the Additional Controller 
of Civil Defence , the Senior Staff Officer , the Deputy Controller of Civil Defence in Group ‘ A ’, the 
Junior Staff Officer , the Administrative Officer , the Staff Officer , the Communication 
Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group B in the offices of the 
Directorate of Civil Defence , HomeDepartment, Recruitment Rules , 1997 (hereinafter referred to 
as “ the Principal Rules” ), in clause (c ), for the words “ two years ” the words “ five years” shall be 
substituted . 


3. In rule 4 of the principal rules , in clause (c ), for the words “ two years” the words " five 
years" shall be substituted . 

4. In rule 6 of the principal rules, in clause (b ), for the words “ two years” the words " five 
years ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. NIKAM , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - अ -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ -ज्येष्ठ ४ , शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 11th May 2016 


NOTIFICATION 


WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE AND MISCELLANEOUS 
PROVISIONS ACT, 1955 . 

No. MWB 0416 / C.R . 21/Lab.6.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 17 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service ) 
and Miscellaneous Provisions Act , 1955 (45 of 1955 ) , (hereinafter referred to as " the said Act" ) , 
and in supersession of all previous notifications, issued in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby allocate the work to refer the question to any Labour Court within the 
meaning of sub -section ( 2 ) of section 17 of the said Act to the officers mentioned in column ( 1) 
for the area specified in column ( 2 ) of the schedule appended hereto , for the purposes of the said 
Act . 


Schedule 


Officers 

( 1 ) 


Areas 

( 2 ) 


Kokan Division 


Mumbai City 


Additional Commissioner of Labour, Kokan Division 
Deputy Commissioner of Labour, Mumbai City 
Deputy Commissioner of Labour , Mumbai Suburban (East ) 
Deputy Commissioner of Labour , Mumbai Suburban (West ) 
Deputy Commissioner of Labour, Thane 


Mumbai Suburban ( East) 


Mumbai Suburban (West ) 


Deputy Commissioner of Labour , Raigad 
Additional Commissioner of Labour, Pune 


Thane and Palghar ( Tarapur ) 

District 
Raigad District 
Pune Division ( except Pune 
District ) 


Pune District 


Nagpur Division 


Deputy Commissioner of Labour, Pune 
Additional Commissioner of Labour, Nagpur 
Deputy Commissioner of Labour , Nashik 
Deputy Commissioner of Labour, Aurangabad 


Nashik Division 


Aurangabad Division 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAVINDRA T. JADHAV , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १९ -२५, २०१६/ वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९ ३८ 


११ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 11th May 2016 


NOTIFICATION 


WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE AND MISCELLANEOUS 
PROVISIONS ACT , 1955 . 

No. MWB 0416 / C.R . 21/Lab.6.- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 17 of the Working Journalists and other Newspaper Employees ( Conditions of Service ) 
and Miscellaneous Provisions Act , 1955 (45 of 1955 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) , 
and in supersession of all previous notifications , issued in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby specify the officers mentioned in column ( 1 ) for the area specified in column 
( 2 ) of the schedule appended hereto , for the purpose of the sub -section ( 1) of section 17 of the said 
Act . 


Schedule 


Officers 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


Assistant Commissioner of Labour , Mumbai 


All Assistant Commissioner of Labour to the 
extent of their respective areas in Mumbai City , 
Mumbai Suburban ( East ), Mumbai Suburban 
(West ) . 


Assistant Commissioner of Labour, Thane All Assistant Commissioner of Labour to the 

extent of their respective areas in Thane District . 
Assistant Commissioner of Labour , Kalyan Assistant Commissioner of Labour to the extent 

of their respective areas in Thane District . 
Assistant Commissioner of Labour, Bhivandi Assistant Commissioner of Labour to the extent 

of their respective areas in Thane District. 
Assistant Commissioner of Labour , ( Tarapur ) Palghar District 
Palghar 
Assistant Commissioner of Labour , Raigad All Assistant Commissioner of Labour to the 

extent of their respective areas in Raigad District. 
Assistant Commissioner of Labour , Ratnagiri Ratnagiri and Sindhudurg District 
Assistant Commissioner of Labour , Pune 

Assistant Commissioner of Labour to the extent 

of their respective areas in Pune District. 
Assistant Commissioner of Labour, Satara Satara District 
Assistant Commissioner of Labour , Sangali Sangali District 
Assistant Commissioner of Labour , Solapur Solapur District 
Assistant Commissioner of Labour , Kolhapur Assistant Commissioner of Labour to the extent 

of their respective areas in Kolhapur District. 
Assistant Commissioner of Labour, Ichalkaranji Assistant Commissioner of Labour to the extent 

of their respective areas in Kolhapur District. 
Assistant Commissioner of Labour , Nagpur All Assistant Commissioner of Labour to the 

extent of their respective areas in Nagpur and 
Wardha District. 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


( 1 ) 


( 2 ) 


Akola , Washim and Buldhana District . 


Assistant Commissioner of Labour , Akola 
Assistant Commissioner of Labour, Amravati 
Assistant Commissioner of Labour, Bhandara 


Amaravati and Yavatmal District . 


Bhandara District 


Assistant Commissioner of Labour Gondia 


Gondia District 


Assistant Commissioner of Labour , Chandrapur Chandrapur and Gadchiroli District 
Assistant Commissioner of Labour, Nashik All Assistant Commissioner of Labour to the 

extent of their respective areas in Nashik 

District . 
Assistant Commissioner of Labour, Jalgaon Jalgaon , Nandurbar and Dhule District 
Assistant Commissioner of Labour, Ahmadnagar Ahmadnagar District 
Assistant Commissioner of Labour Aurangabad All Assistant Commissioner of Labour to the 

extent of their respective areas in Aurangabad 
and Jalana District . 


Assistant Commissioner of Labour, Nanded 
Assistant Commissioner of Labour , Latur 


Nanded , Parbhani and Hingoli District 
Latur , Beed and Osmanabad District 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAVINDRA T. JADHAV , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


१३ 


महसूल व वन विभाग 
दालन क्र . एम -७ अ, (पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग 
मंत्रालय (विस्तार) , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०१६ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६ /१११० / प्र.क्र . ३१२/ म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) च्या 
कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की LIC OF INDIA 
PCMC CELL यांनी उक्त अधिनियमातील अनुच्छेद ५३ अन्वये प्रत्येक पावतीकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये १,५०,००,००० ( रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 
१ . वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ मे २०१६ ते ३० एप्रिल २०१७ या कालावधी करीताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यन्त प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडेदिला 
पाहिजे . 


२ . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना 

मु . माडेकर, 


कक्ष अधिकारी . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग 
दालन क्र . एम-७ अ, (पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग 
मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मे २०१६ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६ / ११११/ प्र.क्र . ३१३ /म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) च्या 
कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की SBI Life 
Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील अनुच्छेद ५३ अन्वये प्रत्येक पावतीकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये ८,००,००० ( रुपये आठ लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे . 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ मे २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधी करीताच करता येईल . 

उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यन्त प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडेदिला 
पाहिजे . 


१ . 


२ . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना 

मु . 

माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


१५ 


महसूल व वन विभाग 
दालन क्र . एम -७ अ, (पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग 
मंत्रालय (विस्तार) , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० मे २०१६ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ १११२/ प्र.क्र . ३१४ / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२) च्या 
कलम ९ (१) (ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Reliance Life 
Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील अनुच्छेद ५३ अन्वये प्रत्येक पावतीकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये २५,००,००० ( रुपये पंचवीस लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 


१. 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ मे २०१६ ते ३१ मे २०१७ या कालावधी करीताच करता येईल . 


२ . 


उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा . 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यन्त प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडेदिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना 

मु . माडेकर, 


कक्ष अधिकारी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, मे १ ९ -२५ , २०१६ / वैशाख २ ९ - ज्येष्ठ ४ , 


शके १ ९ ३८ 


महसूल व वन विभाग , 
दालन क्र . एम-७ अ, (पोटमाळा), मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु मार्ग 
मंत्रालय (विस्तार) , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० मे २०१६ 

आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१६/ १११३/ प्र.क्र . ३१५/ म-१.– महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) च्या 
कलम ९ (१) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Tata AIG 
GeneralInsurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील अनुच्छेद ५३ अन्वये प्रत्येक पावतीकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क 
रक्कम रुपये १,५०,००० ( रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटीस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ . 


वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ३ मे २०१६ ते ८ मे २०१७ या कालावधी करीताच करता येईल . 


२ . 


उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही . 


३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक 
महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यन्त प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडेदिला 
पाहिजे . 


४ . 


५ . 


यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना 

मु . 

माडेकर , 
कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


